अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि. १.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९१ /२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: २१.४.२०१८ 


संदर्भ: १) क्र आस्था -२०१८ /(प्र.क्र.६९/२०१८) सिंव्य (म) दि.५.२.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा यांचे 
क्रमांक ७४५/आली-२ दि.४.४.२०१८ चे पत्र.. 
3) वित्त विभाग शा/१६/८प्र क्र २०१६ पदनि .क्र.नि.आपुक, दि ५.३.२०१८ 


शासन निर्णय- 


अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४५ व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १६८ पदांना सदर पदे 


विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असल्याचे व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या 


अटीस अधिन राहून दि. १.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “sr FAR 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. याबाबत होणारा खर्च सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या संबंधित 


लेखार्शीषाखाली खर्ची टाकावा व त्यामधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१७ प्र क्र. / आ पु क, 


दि ५.३.२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार 


व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई , यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९१/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४२३१२२०३०२५२७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत-परिशिष्ट अ क तात 


Sanjay Jagannath rent ples, hrs 
Savane —— क दी 
( सं.ज.सवने ) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 
१. वित्त विभाग(वि.सु-१), मंत्राळय, मुंबई- ३२, 
२. वित्त विभाग,(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
४. अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा, 
५. कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे विभाग, भंडारा, 
६. कार्यकारी अभियंता, बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग, गोंदिया, 
७. कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभागगोंदिया ,, 
८. कोषागार अधिकारी, भंडारा, 
९. आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः :आस्था २०१८/(प्र.क्र.१९१/२०१८)/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन ज्ञापन क्र.आस्था-२०१८ /(प्र.क्र. १९१ /२०१८ )/सिं.व्य.(महसूल), दि. २१.४.२०१८ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
अधीक्षक अभियंता ,भंडारा सिंचन मंडळ ,भंडारा व त्यांच्या अंतर्गतीळ विभागीय कार्यालयातील नियत व 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. १.३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ 
कार्यालयाचे साठी मुदतवाढ 

नाव नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 


मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 


? 2 8 ५ 


अधीक्षक 
अभियंता, ५० श्व 
भंडारा सिचन 
मंडळ, भंडारा 


कार्यकारी 
अभियंता, ३३१ ६६ 
भंडारा २७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे (अनिवायी, ८० 
पाटबंधारे सर्वसाधारण, ००१, संचालन व प्रशासन, 
विभाग, भंडारा (०४ )परिरक्षण आस्थापना, (ojos) अधीक्षक 


कार्यकारी अभियंता व प्रशासक, लाक्षेविप्रा, नागपूर (२७०१ 
अभियंता, बाघ ४८४ ७१ १७१६). 

इटियाडोह 
पाटबंधारे 
विभाग, गोंदिया 


कार्यकारी 
अभियंता, ३८० ३१ 
गोंदिया 
पाटबंधारे 
विभाग, गोंदिया 


एकूण | १२४५ १६८ 


Digitally signed by Sanjay Jagannath Savane 
Gi it Of Ma 


Sanjay Jagannath « atode=00052, a 


partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
क 6588361018137016€011033040639110538400830 
3b49875a1fb41cb9c5b8, 
S a V a n e serialNumber=86f57086a2beec37477c2f62 1 0fb8a27626ca243 
a845ea1a73f70cf31be98102, cn=Sanjay Jagannath Savane 
Date: 2018.04.23 12:24:39 +05'30' 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


